नियोजन विभागाच्या "मानव विकास 
कार्यक्रम" अंतर्गत निर्माण करण्यात 
आलेल्या ९५ पदांना दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट,२०२३ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८, दि. ६ सप्टेंबर,२०२३ 
३. वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ६ सप्टेंबर,२०२३. 


शुध्दिपत्रक: 


संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील अंतिम ओळीमध्ये “दि. 
०१.०९.२०२३ ते २८.०२.२०२४” ऐवजी “दि. ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९१८१७५१२११०१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


(सं.ह.धुरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ , मुंबई /नागपूर 
आयुक्‍त (मानव विकास), मानव विकास आयुक्‍ताळय, औरंगाबाद 
विभागीय आयुक्त (सवी 
५. जिल्हाधिकारी (सवी 
६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (पूर्व),मुंबई 
संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
qo, उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
११. सहसचिव/उपसचिव (सवी, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१४. निवडनस्ती. 


Cc ww A -5 


